RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


MALZE 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 

वर्ष - ११ , अंक - २४ ] 

गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे ३६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

प्राथमिक अधिसूचना 

जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे भागपूर / एसआर -१ / २०२२ . - ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर 
२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे 

; 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

६ ( २ ) च्या परंतुकाअन्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या - त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये 
आवश्यक असेल , अशा प्रकल्पांसाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत . 

भाग १ ( नावि ) ८६ 

( १ ) 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

भागपूर , तालुका जळगाव येथील उपसा सिंचन योजनेचा बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या प्रस्तावाकरिता संपादन या प्रकल्पास पर्यावरण 
व वन मंत्रालय , भारत सरकार , नवी दिल्ली यांचेकडील पत्र , दिनांक ३ ऑक्टोबर २००२ अन्वये पर्यावरण विषयक परवानगी प्राप्त आहे . 
त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल करण्याची आवश्यकता नाही . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींवर कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , जळगाव , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी ( १ ) , अप्पर तापी प्रकल्प ( हतनूर ) , जळगाव यांस 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
जमिनींचे वर्णन 

मौजे भागपूर , तालुका जळगाव येथील उपसा सिंचन योजनेचा बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या गृहचा मूळ संपादन प्रस्ताव 

अ . क्र . 

गट क्रमांक 

पोट खराब 

एकूण क्षेत्र 

आकार 

बुडीत क्षेत्र 

लागवडी योग्य 
३ 

उरलेले क्षेत्र 
८ 

१ 

२ 

४ 

५ 

६ 

७ 

हे . 
आर 

हे . 
आर 

हे . आर 

आर 

१५ 

१ ३२ 

१ १३ 

२ ४५ 

३ ०६ 

१ १४ 

२० 

१० २४ 

२ १८ 

१२ ४२ 

११ ९ ४ 

१२ ३२ 

२१ 

२ ०३ 

१ ६७ 

३ ७० 

७ २५ 

३०५ 

२२ 

२०५ 

० ८४ 

२८ ९ 

७ ३७ 

२ ६ ९ 

१५७ 

१ ३६ 

O ०० 

१ ३६ 

२ ३७ 

० ३३ 

१६० 

४ २५ 

० ७७ 

५०२ 

९ ३१ 

२ ५२ 

एकूण .. 

२१ २५ 

६५ ९ 

२७ ८४ 


१ 


२ 

३ 

४ 

५ 

६ 


हे . 

१ ३१ 

O 

१० 

० ६५ 

२० 

१०३ 

२ ५० 

५ ७ ९ 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव 

भागपूर , तालुका जळगाव येथील उपसा सिंचन योजनेच्या धरण सांडवा व शिर्ष विमोचक भागासाठी आवश्यक 
जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव . 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन 

मौजे भागपूर , तालुका जळगाव जिल्हा जळगाव येथील उपसा सिंचन योजना . 

J 

समाजाला मिळणारे लाभ 
1 

सिंचन 

- 

अनुसूची - तीन 

विस्थापन 

सदर प्रस्तावित भूसंपादनामुळे २ शेतकरी सिमांकित शेतकरी होत आहेत व १ शेतकरी भूमिहीन होत आहे . त्यामुळे भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ चे नियम १५ ( १ ) व ( २ ) 
अन्वये सदर शेतकरी हे जमिनीच्या मोबल्यात जमीन मिळण्यास पात्र आहेत . 

अनुसूची- चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ६ ( २ ) च्या परंतुकाअन्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण 
परिणाम निर्धारण अहवाल त्या - त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये , आवश्यक असेल , अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये 
विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत . 

भागपूर , तालुका जळगाव येथील उपसा सिंचन योजनेचा बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या मूळ संपादन या प्रकल्पास पर्यावरण व 
वन मंत्रालय , भारत सरकार , नवी दिल्ली यांचेकडील पत्र दिनांक ३ ऑक्टोबर २००२ अन्वये पर्यावरण विषयक परवानगी प्राप्त आहे . त्यामुळे 
सदर प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची पाच 

- 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : अपर जिल्हाधिकारी , जळगाव 

( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: जिल्हाधिकारी कार्यालय , जळगाव 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 

: महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग , चार - अ , 
दिनांक २ ९ जुलै २०२० . 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . 

टीप . - 

प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त घरांच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , उपसा सिंचन विभाग , जळगाव व उपजिल्हाधिकारी तथा 
विशेष भूसंपादन अधिकारी ( १ ) , अप्पर तापी प्रकल्प ( हतनूर ) , जळगाव यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 

अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी 

तथा समुचित प्रशासन , जळगाव . 

जळगाव , ३० मे २०२२ . 


४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

प्राथमिक अधिसूचना 

जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे भागपूर / एसआर -२ / २०२२ . – ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर 
२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
६ ( २ ) च्या परंतुकाअन्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या - त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये 
आवश्यक असेल , अशा प्रकल्पांसाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत . 

भागपूर , तालुका जळगाव येथील उपसा सिंचन योजनेचा बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या प्रस्तावाकरिता संपादन या प्रकल्पास पर्यावरण 
व वन मंत्रालय , भारत सरकार , नवी दिल्ली यांचेकडील पत्र , दिनांक ३ ऑक्टोबर २००२ अन्वये पर्यावरण विषयक परवानगी प्राप्त आहे . 
त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल करण्याची आवश्यकता नाही . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींवर कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही 
; 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही 
; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , जळगाव , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी ( १ ) , अप्पर तापी प्रकल्प ( हतनूर ) , जळगाव यांस 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
जमिनींचे वर्णन 

मौजे भागपूर , तालुका जळगाव येथील उपसा सिंचन योजनेचा बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या गृहचा मूळ संपादन प्रस्ताव 

अ . क्र . 

गट क्रमांक लागवडी योग्य 

पोट - खराब 

एकूण क्षेत्र 

आकार 

बुडीत क्षेत्र 

उरलेले क्षेत्र 
८ 

१ 

२ 

3 

४ 

७ 

५ 

हे . आर 

हे . आर 

हे . आर 

हे , 

आर 

१७२६ 

११८ 

००१ 

१ १ ९ 

२ ५६ 

० ६५ 

० ५४ 

३०५ 

१७२७ 

० ३१ 

३ ३६ 

७ ०६ 

१ ८४ 

१ ५२ 

१७२८ 

० ८७ 

००१ 

O 

८८ 

२ ६ ९ 

० ५४ 

० ३४ 

१७२ ९ 

८३ 

००० 

० ८३ 

२ ५० 

० ३८ 

० ४५ 

१७३० 

० ७६ 

००० 

O ०० 

० ७६ 

२ ३७ 

० ७६ 

एकूण .. 

६६ ९ 

० ३३ 

७ ०२ 

३ ९ ७ 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव 

: भागपूर , तालुका जळगाव येथील उपसा सिंचन योजनेच्या धरण सांडवा भागासाठी आवश्यक जमिनीचा 

भूसंपादन प्रस्ताव . 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन 

मौजे भागपूर , तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव येथील उपसा सिंचन योजना . 

समाजाला मिळणारे लाभ 

सिंचन 

अनुसूची- तीन 
विस्थापन 

सदर प्रस्तावित भूसंपादनामुळे २ शेतकरी सिमांकित शेतकरी होत आहेत व १ शेतकरी भूमिहीन होत आहे . त्यामुळे भूमि संपादन , 


१ 

२ 


३ 


४ 

५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ चे नियम १५ ( १ ) व ( २ ) 
अन्वये सदर शेतकरी हे जमिनीच्या मोबल्यात जमीन मिळण्यास पात्र आहेत . 

अनुसूची - चार 

- 

सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ६ ( २ ) च्या परंतुकाअन्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण 
परिणाम निर्धारण अहवाल त्या - त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये , आवश्यक असेल , अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये 
विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत . 

भागपूर , तालुका जळगाव येथील उपसा सिंचन योजनेचा बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या मूळ संपादन या प्रकल्पास पर्यावरण व 
वन मंत्रालय , भारत सरकार , नवी दिल्ली यांचेकडील पत्र दिनांक ३ ऑक्टोबर २००२ अन्वये पर्यावरण विषयक परवानगी प्राप्त आहे . त्यामुळे 
सदर प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) 

प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : अपर जिल्हाधिकारी , जळगाव 

( ब ) 

प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: जिल्हाधिकारी कार्यालय , जळगाव 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 

: महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग , चार - अ , 
दिनांक २ ९ जुलै २०२० . 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . 

टीप . - 

प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त घरांच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , उपसा सिंचन विभाग , जळगाव व उपजिल्हाधिकारी तथा 
विशेष भूसंपादन अधिकारी ( १ ) , अप्पर तापी प्रकल्प ( हतनूर ) , जळगाव यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 

अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी 

तथा समुचित प्रशासन , जळगाव . 

जळगाव , ३० मे 
२०२२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

प्राथमिक अधिसूचना 

जिल्हा जळगाव 

, 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे भागपूर / एसआर -२३ ९ / २०१८ - ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर 
२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ' असा करण्यात आला आहे ) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
६ ( २ ) च्या परंतुकाअन्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या - त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये 
आवश्यक असेल , अशा प्रकल्पांसाठी या अधिनियमान्वये विहीत सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत . 

भागपूर , तालुका जळगाव येथील उपसा सिंचन योजनेचा बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या प्रस्तावाकरिता संपादन या प्रकल्पास पर्यावरण 
व वन मंत्रालय , भारत सरकार , नवी दिल्ली यांचेकडील पत्र , दिनांक ३ ऑक्टोबर २००२ अन्वये पर्यावरण विषयक परवानगी प्राप्त आहे . 
त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल करण्याची आवश्यकता नाही . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींवर कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , जळगाव , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी ( १ ) , अपर तापी प्रकल्प ( हतनूर ) , जळगाव यांस 

पदनिर्देशित करीत आहे . 


८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 
जमिनींचे वर्णन 

मौजे भागपूर , तालुका जळगाव येथील उपसा सिंचन योजनेचा बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या मूळ संपादन प्रस्ताव 

अ . क्र . गट क्रमांक 

लागवडीयोग्य 

पोट - खराबा 

शेरा 

एकूण क्षेत्र 

आकार 

बुडीत क्षेत्र 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

७ 

८ 

६ 

हे . आर 

हे . आर 

हे . आर 

हे , 
आर 

२६० 

बिनशेतीकडे वर्ग 

० २ ९ 

२ ८ ९ 

२ ८ ९ 

१२ 

O १२ 

१२ 

३०१ 

० ०६ 

३ 

०७ 

३ ०७ 

० ७ ९ 

O ११ 

० ९ ० 

० ९ ० 

१६८ 

O ११ 

१ ७ ९ 

बिनशेतीकडे वर्ग 

१ ७ ९ 

२०८ 

Q ०१ 

२ ० ९ 

२ ० ९ 

१ ७० 

१ ३ ९ 

३ 

० ९ 

0 ८१ 

३ ९ २ 

० 

५७ 

४ 

४ ९ 

४ ४ ९ 

१ 

१३ 

O 

०० 

१ 

१३ 

१ १३ 

३ 

६४ 

० ३७ 

४०१ 

४०१ 

० ८१ 

० ०३५ 

० 

८४५ 

१ ६ ९ 

८१ 

० 

०३५ 

० ८४५ 

२०१ 

० 00 

२०१ 

२०१ 

0 ८० 

० 00 

O 

८० 

८० 

५ ४३ 

० २० 

५ ६३ 

५ ६३ 

० ८६ 

०० 

० ८६ 

O ८६ 

१०८ 

० २० 

१ २८ 

१२८ 

४ 

२ ९ 

O १२ 

४ 

४१ 

४ ४१ 

२ ११ 

O ०७ 

२ १८ 

२ १८ 

१ २४ 

० 00 

१ २४ 

१ २४ 

५ १२ 

O 

६०० 

८८ 
० ६८ 

६०० 
२ ५४ 

१८६ 

२ ५४ 

० ५१ 

० ३० 

० ८१ 

O ८१ 

० ६६ 

० ३७ 

१०३ 

१ ०३ 

२०० 

० २६ 

२ २६ 

२ २६ 

१ 

O ३४ 

२ २६ 

२ २६ 

४ ३६ 

00 

४ ३६ 

४ ३६ 

४ ४८ 

४ ४८ 

४ ४८ 

१ ३१ 

० २१ 

१५२ 

१ ५२ 


१ 


२ 

३ 

४ 

५ 


६ 

९ 

१० 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 


१ 


३ 

४ 

५ 

६ 

१४ 

३६ 

७१ 

७२ 

७३ 

७३ 

७७ 

७८ 

८० 

८२ 

८५ 

८७ 

८ ९ 

९ १ 

९ २ 

९ ५ 

९ ६ 

९ ७ 

९ ८ 

९९ 

१०१ 

१०२ 

१०३ 


० 


० 


O 


९ 

३७ 

० २५ 

८ ९ ४ 

३०० 

५ ६२ 

७ 

८७ 

२५ 

५० 

६ १ ९ 

२० २५ 

११ ०० 

१४ ६२ 

४ ६२ 

२५ २५ 

४ ३१ 

२ ६२ 

१४ ८७ 

७ 

५६ 

७ ९ ४ 

२५ ०६ 

७ ९ ४ 

१८१ 

१ १२ 

६ ५६ 

६ ८१ 

१८ ५६ 

४ ६२ 


६ 

१ ९ 


० 


Q 


शासकीय वन जमिनी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

९ 

- चालू 

अनुसूची- एक 
जमिनींचे वर्णन 

मौजे भागपूर , तालुका जळगाव येथील उपसा सिंचन योजनेचा बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या मूळ संपादन प्रस्ताव 

अ . क्र . गट क्रमांक 

लागवडीयोग्य 

पोट - खराबा 

आकार 

बुडीत क्षेत्र 

शेरा 

एकूण क्षेत्र 
५ 

१ 

२ 

३ 

४ 

८ 

६ 

७ 

१०४ 

१०८ 

१०८ 

४०० 

१०८ 

१०६ 

२ ३४ 

२ 

३४ 

८ ६ ९ 

२ ३४ 

१०७ 

३ ०४ 

३ ४७ 

१२ २५ 

३ ४७ 

१०८ 

० ६६ 

० ७१ 

१ 

८७ 

० ७१ 

१० ९ 

१ 

७६ 

१ ७७ 

५८१ 

१ ७७ 

० ८५ 

१११ 

O 

शासकीय वन जमिनी 

८५ 

शासकीय वन जमिनी 

११२ 

O ८० 

O 

८० 

११३/१ 

२ ३४ ५० 

२ ५२ 

५० 

८ ६३ 

२ 

५२ ५० 

११३/२ 

१ १७ २५ 

१ २६ २५ 

४ ३१ 

१ २६ २५ 

११३/३ 

१ १७ २५ 

१ २६ २५ 

४ ३१ 

१ २६ २५ 

११५ 

२ ५४ 

२ ५४ 

१२ ७५ 

२ ५४ 

११६ 

५ ६८ 

५८१ 

२ ९ १ ९ 

५८१ 

११७ 

१ ५४ 

१ ५४ 

७ ६ ९ 

१ ५४ 

११८ 

१५० 

१२ २५ 

१५० 

१५० 
५५ 

११ ९ 

३ ५२ 

३ 

२५ २५ 

३ ५५ 

१२० 

१६० 

१ ६२ 

७ ०६ 

१ ६२ 

१२२ 

६ ४ ९ 

६ ५३ 

२८ 

८१ 

६ ५३ 

१२३ 

५ ९ ६ 

५ ९ ६ 

३० ५६ 

५ ९ ६ 

१२५ 

४ 

७५ 

४ ७५ 

१२७ 

१ ५७ 

४ 

०० 

१ ९ ३ 

१२ ९ 

० ३१ 

१३० 

४ ११ 

१४ ४२ 

४ ४० 

१३१ 

१ ९९ 

२ २१ 

१३२/१ 

१ ८३ 

२ 

१७ 

१३२/२ 

१ ८३ 

१ ८३ 

१३३ 

१ ३३ 

३ १२ 

२०० 

१३४ 

१ ४२ 

३ ३१ 

२ १ ९ 

१३५ 

१ ६७ 

१३६ 

५ ४७ 

१३७ 

१५० 

३ ३१ 

० ६० 


३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 

४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 


५० 


५१ 

५२ 

५३ 

५४ 

५५ 

५६ 

५७ 

५८ 


५ ९ 

६० 


६१ 

६२ 

६३ 

६४ 

६५ 


० 

०० 

० 

00 

० ४३ 

० ०५ 

O ०१ 

O 

८५ 

O ८० 

O १८ 

० ० ९ 

O ० ९ 

O ०० 

० १३ 

O 00 

O 

00 

O 

० 


०४ 

०० 

४ ७५ 

० ३६ 

० 

३१ 

० २ ९ 

० २२ 

० ३४ 

O ०० 

७० 

० ९ ६ 

१ ६ ९ 

५ ४७ 

३ २४ 


O 


१ 

९ ३ 

० ३१ 

४ ४० 

२ २१ 

२ 

१७ 

१ ८३ 

२ 

२ ३८ 

१ ६ ९ 

५ ४७ 

४ ७४ 


शासकीय वन जमिनी 

( ८० आर संपादित ) . 

शासकीय वन जमिनी 

जिल्हा परिषद , जळगाव द्वारा 

संपादित 

शासकीय वन जमिनी 

शासकीय वन जमिनी 


१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक – चालू 

- 

जमिनींचे वर्णन 

मौजे भागपूर , तालुका जळगाव येथील उपसा सिंचन योजनेचा बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या मूळ संपादन प्रस्ताव 

अ . क्र . गट क्रमांक 

लागवडीयोग्य 

पोट खराब 

आकार 

बुडीत क्षेत्र 

शेरा 

एकूण क्षेत्र 
५ 

१ 

२ 

३ 

४ 

८ 

६ 

७ 

१३८ 

४ ९ १ 

७ ४७ 

४०० 

१ १८ 

१४२ 

O ३८ 

२०५ 

२ ८१ 

० ३० 

१४३ 

O 

७ 

४२ 

७ ९ २ 

६ ४० 

१४४ 

० 

०१ 

० ९ ८ 

२ ९ ० 

० ९ ८ 

१४५ 

O १४ 

० ९ २ 

२ ४० 

० ९ २ 

१४७ 

O १० 

१६८ 

७ ५० 

१६८ 

१४८ 

० १३ 

१ ७० 

६ २५ 

१ ७० 

१४ ९ 

० १२ 

२०२ 

०६ 

२०२ 

१५० 

०० 

बिनशेतीकडे वर्ग 

३ 

४१ 

७ ४४ 

३ ४१ 

१५१ 

O 

00 

० 

७० 

० ६६ 

० ७० 

१५२ 

१ 

४४ 

७ 

९ ५ 

४ ६२ 

७ ९ ५ 

१५३ 

१ ६२ 

२ ७७ 

२ 

५० 

१८६ 

भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक 
३०१/११ मध्ये संपादित . 

१५४ 

६ २२ 

९ 

१३ 

४ ६२ 

४ ६४ 

१५६ 

१८१ 

२ ९९ 

१८१ 

२ ४० 

१५८ 

१०६ 

१ 

५२ 

० ५० 

१ ५२ 

१५ ९ 

O 

२० 

० २० 

० २० 

गृप ग्रामपंचायत , बेळी 

१६३ 

३ ७३ 

५ ९ ७ 

४०० 

५ ९ ७ 

भूसंपादन प्रस्ताव क्र . ३०१/११ 

१६४ 

O 

मध्ये ला.ला. ०.२८+ पो.ख . 

२१ 

१ ५१ 

४ ६२ 

१५१ 

१६५ 

00 

१ ४७ 

७ ५० 

१ ४७ 

०.०६ हे . आर संपादित . 

१६६ 

० ५३ 

४ ९ ७ 

५६ 

४ ९ ७ 

१६७ 

O ०७ 

१०१ 

२ ५० 

१०१ 

१६ ९ 

० ४० 

२८० 

५ ३१ 

१ ६२ 

१७० 

४ ०३ 

४ 

०३ 

३ ६१ 

गृप ग्रामपंचायत , बेळी 

१७१ 

० ४ ९ 

३ ४ ९ 

१२ १२ 

३ ४ ९ 

भूसंपादन प्रस्ताव क्र . ३०१ / ९ ८ 
मध्ये संपूर्ण संपादित . 

१७३ 

० ५१ 

२ ८२ 

४ ६ ९ 

२ 

भूसंपादन प्रस्ताव क्र . ११ / ९ ५ 
मध्ये संपूर्ण संपादित . 

१७४ 

० २० 

० ५४ 

८२ 
० ५४ 
१ २७ 

१०६ 

१७५/१ 

० ०६ 

१ २७ 

४ ८१ 

१७५/२ 

O ०७ 

१ २८ 

४८१ 

१ २८ 

एकूण .. 

६१ ५१ 

२२६ ९९ 

६२२ ०७ 

२०३ ६८ 


६६ 

६७ 

६८ 

६ ९ 

७० 

७१ 

७२ 

७३ 

७४ 

७५ 

७६ 

७७ 

७८ 

७ ९ 

८० 

८१ 

८२ 

८३ 

८४ 

८५ 

८६ 

८७ 

८८ 

८ ९ 

९ ० 

९ १ 


९ २ 

९ ३ 


२ 


५६ 

१ 

६७ 

६ 

४ ९ 

० ९ ७ 

० ७८ 

१५८ 

१ ५७ 

१ ९ ० 

३ ४१ 

० ७० 

६ ५१ 

१ १५ 

२ ९ १ 

१ १८ 

० ४६ 

२ २४ 

१ ३० 

१ ४७ 

४ ४४ 

० ९ ४ 

२ ४० 

३०० 

२ ३१ 

० ३४ 

१२१ 

१ २१ 

१६५ ८४ 


O 


१२ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

११ 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव 

: 

भागपूर , तालुका जळगाव येथील उपसा सिंचन योजनेचा बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या मूळ भूसंपादन 

प्रस्ताव . 

मौजे भागपूर , तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव येथील उपसा सिंचन योजना . 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 

सिंचन 

अनुसूची - तीन 
विस्थापन 

सदर प्रस्तावित भूसंपादनामुळे २ शेतकरी सिमांकित शेतकरी होत आहेत व १ शेतकरी भूमिहीन होत आहे . त्यामुळे भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ चे नियम १५ ( १ ) व ( २ ) 
अन्वये सदर शेतकरी हे जमिनीच्या मोबल्यात जमीन मिळण्यास पात्र आहेत . 

अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ६ ( २ ) च्या परंतुकाअन्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण 
परिणाम निर्धारण अहवाल त्या - त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये , आवश्यक असेल , अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये 
विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत . 

भागपूर , तालुका जळगाव येथील उपसा सिंचन योजनेचा बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या मूळ संपादन या प्रकल्पास पर्यावरण व 
वन मंत्रालय , भारत सरकार , नवी दिल्ली यांचेकडील पत्र दिनांक ३ ऑक्टोबर २००२ अन्वये पर्यावरण विषयक परवानगी प्राप्त आहे . त्यामुळे 
सदर प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) 

प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : अपर जिल्हाधिकारी , जळगाव 

( ब ) 

प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: जिल्हाधिकारी कार्यालय , जळगाव 

( क ) 

ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 

: महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार - अ , 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . 

दिनांक २ ९ जुलै २०२० . 

टीप - 

प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त घरांच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , उपसा सिंचन विभाग , जळगाव व उपजिल्हाधिकारी तथा 
विशेष भूसंपादन अधिकारी ( १ ) , अपर तापी प्रकल्प ( हतनूर ) , जळगाव यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 

अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी 

तथा समुचित प्रशासन , जळगाव . 

जळगाव , ३० मे २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 


१२ 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
प्राथमिक अधिसूचना 

जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे पाचोरा / एसआर / १४ / २०२१ . - ज्याअर्थी , भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 
कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद 
करावा ) ; 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
२०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित 
शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग , पाचोरा 
यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा जळगाव , तालुका पाचोरा , गाव पाचोरा 
गट क्रमांक 

क्षेत्र 

१ 

२ 

हे . आर 

३२० - अ / २ 

० १३ 

३२७/१ 

० १ ९ 

३२७/२ 

० 

०२ 

३२८/१ 

O 

३२८ / २ - अ + ३२८ / २ - ब 

००१ 

३०१/१ 

० १३ 

२६८ 

० ०५ 

२६ ९ / २ 

० १ ९ 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी संपादन . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी 
पाचोरा तालुक्यातील मौजे पाचोरा येथील खाजगी जमिनींचे संपादन , 
समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे वाहतुकीद्वारे सार्वजनिक दळण 
वळण व्यवस्था बळकट करणे तसेच याद्वारे प्रवासी मालवाहतुकीच्या 
संधी वृद्धींगत करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

१३ 

- 

अनुसूची - तीन 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

प्राथमिक अधिसूचना 

विस्थापन नाही . 

जिल्हा जळगाव 

अनुसूची- चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने 
दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ) 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार - अ , २ ९ एप्रिल 
२०२२ अन्वये उक्त भूसंपादन प्रस्तावास लोकहितास्तव भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे प्रकरण दोन व तीन यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देणेत आलेली आहे . 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे हनुमानवाडी / एसआर / १२ / २०२१ . - ज्याअर्थी , 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन नाही , सबब प्रशासक नियुक्तीबाबतचा 
तपशील निरंक . 

टीप - 

( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) कार्यालय , मध्य रेल्वे भुसावळ , 
तसेच उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग , पाचोरा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे 

( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 

( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 
कारणे नमूद करावीत ) ; 

( ४ ) दुय्यम निबंधक , पाचोरा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 

( ५ ) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास 
अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस 
लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात . मुदतीनंतर 
प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद 
करावा ) ; 

अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी 

तथा समुचित प्रशासन , जळगाव . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

जळगाव , 

२३ मे 

२०२२ . 


६ 


१४ 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
२०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित 
शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग , पाचोरा 
यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा जळगाव , तालुका पाचोरा , मौजे हनुमानवाडी 
गट क्रमांक 

क्षेत्र 

१ 

२ 

हे . आर 

० ०६ 
००८ 

० १ ९ 
००८ 

२ 

१० ९ / १ पै . + 

१८ 

१० ९ / २ पै . + १० ९ / ३ पै . 
१०७/१ पै . 

० ० ९ 

५७ 

O १६ 

००८ 

५५/१ 
५५/२ 

० ० ९ 

५४ / १ - अ 

O ०७ 

५४/२ 

० ०६ 

५४ / १- ब 

O ०३ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी संपादन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 


५ 

३ 


⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ 


⠀ ⠀ ⠀⠀ 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी 
पाचोरा तालुक्यातील मौजे हनुमानवाडी येथील खाजगी जमिनींचे 
संपादन . 

समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे वाहतुकीद्वारे सार्वजनिक दळणवळण 
व्यवस्था बळकट करणे तसेच याद्वारे प्रवासी मालवाहतुकीच्या संधी 
वृद्धींगत करणे . 

अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापन नाही . 
अनुसूची - चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने 
दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ) 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार अ , २ ९ एप्रिल 
२०२२ अन्वये उक्त भूसंपादन प्रस्तावास लोकहितास्तव भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे प्रकरण दोन व तीन यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देणेत आलेली आहे . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन नाही , सबब प्रशासक नियुक्तीबाबतचा 
तपशील निरंक . 

टीप - 

( १ ) 

प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) कार्यालय , मध्य रेल्वे भुसावळ , 
तसेच उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग , पाचोरा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 

( ३ ) 

संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७ / १२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 

( ४ ) 

दुय्यम निबंधक , पाचोरा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 

( ५ ) 

संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास 
अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस 
लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात . मुदतीनंतर 
प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही . 

अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी 

तथा समुचित प्रशासन , जळगाव . 

२३ मे २०२२ . 


जळगाव , 


१५ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

अनुसूची- एक 
जमिनींचे वर्णन 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

जिल्हा जळगाव , तालुका भुसावळ 

कलम १ ९ नुसार अधिसूचना . 

अंदाजित संपादन 

भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 

क्षेत्र 

जिल्हा जळगाव 

१ 

२ 

हे . आर 

मौजे साकेगाव 

० २५ 

० १५ 

० 

२४ 

० ०५ 

० 

२० 

क्रमांक भूसंपादन / १८७ / २०१७ . - ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / 
एसआर -१८७ / २०१७ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र , दि . १७ फेब्रुवारी २०२२ ते २३ फेब्रुवारी २०२२ , पृष्ठ ४ व ५ 
वर अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

० 

१२ 

० 

०७ 

० १६ 

O 

११ 

" 

० 

०६ 

" 

० २१ 

० ०५ 

० ० ९ 

० ०५ 

० ०४५० 

० ०३५ 

००२ 

० ०४ 

आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट 
कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे , असे 
याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

० ००४५ 

० ३२ 

० १५ 

० १ ९ 

० १५ 

" 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 

० १२ 

केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

० ०३ 

66 

००१ 

66 

पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार ” 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

O ०१८० 

० ०० ९ ६ 

० ०२१ ९ 

० ०३ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ 
भाग , भुसावळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

० ०४ 

००१ 


३७१ 

३७० 

४०८ 
३७३ / ४ - अ 
३७३/१ 
३७६/२/१ 
३७६/१ 

३७४ 
३६६/१ 
३६७ / १ - अ 

३६६/२ 
३६७ / १ - ब 

३६७ / २ - अ / १ 

४०५ / १ - अ 
४०५ / १ - ब 
४०५ / १ - क 
४०५ / १ - ड 
४०५ / १ - इ 

३६४ 

३६२ 

४०६ 

४०७ पै . 

४० ९ 

३७७ 

३८६/२ 

३८५ 

३८७/१ प्लॉ . क्र . १७ 
३८७/१ प्लॉ . क्र . १८ 
३८२ / १ / २- ब प्लॉ . क्र . २० 

१७७ 

१८१ 

१८२ 


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 


मौजे सुनसगाव 


: 


१६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : मौजे साकेगाव व सुनसगाव , तालुका भुसावळ , 
जिल्हा जळगाव या गावातील जळगाव - भुसावळ चौथा रेल्वे मार्गासाठी 
जमीन संपादन . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ व भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

प्रकल्पाचे वर्णन : जळगाव - भुसावळ चौथी रेल्वे लाईनचे संपादनासाठी . 
समाजाला मिळणारे लाभ : सुलभ रेल्वे प्रवास मार्ग 

शुद्धीपत्रक 

अनुसूची- तीन 

जिल्हा जळगाव 

- 

विस्थापन नाही . 

अनुसूची- चार 

निर्मलाई फाऊंडेशन , सात्री , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव 
यांचेमार्फत सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल तयार करण्यात आलेला 
असून तज्ज्ञ समितीची बैठक दिनांक १४ जानेवारी २०२२ जिल्हा 
स्तरावर घेण्यात आलेली असून तज्ज्ञ समितीने सदरहू प्रस्तावास शिफारस 
केलेली आहे . 

अनुसूची- पाच 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे पिंप्राळा / एसआर -३१३ / २०१ ९ / दुरुस्ती . - 
उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव यांचेकडील भूसंपादन 
प्रस्ताव क्रमांक ३१३ / २०१ ९ , मौजे पिंप्राळा , तालुका - जिल्हा जळगाव 
येथील जळगाव शहराच्या मंजूर विकास योजना ( वा.ह. ) मध्ये मौजे 
पिंप्राळा येथील जमिनीवर आरक्षण क्रमांक ११६ , “ बगीचा " साठी 
महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट - कलम ( ४ ) सह भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलम १ ९ ची 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन , राजपत्र भाग - एक , नाशिक विभागीय 
पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२ - १८ , २०२२ रोजी पृष्ठ १७ वर 
प्रसिद्ध झाली आहे . भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ 
अधिसूचनेच्या उद्घोषणेतील मजकुरामध्ये खालीलप्रमाणे शुद्धीपत्रक 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : निरंक . 

( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 

टीप - 

( १ ) उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) कार्यालय , भुसावळ मध्य रेल्वे 
भुसावळ व उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग , भुसावळ 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर प्रसिद्ध उद्घोषणेतील परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये तसेच 
उद्घोषणेतील शेवटी आरक्षणाचे प्रयोजन मौजे पिंप्राळा येथील जमिनीवर 
आरक्षण क्रमांक ११६ “ बगीचा " ( भागश :) असे प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहे . उद्घोषणेतील ( भागश :) शब्दाऐवजी ( पूर्णत :) असे 
वाचावे . 

( २ ) 

उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 

या ऐवजी 

असे वाचावे 

( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 

( ४ ) 

मौजे पिंप्राळा येथील जमिनीवर 
आरक्षण क्रमांक ११६ 
" बगीचा " ( भागश :) 

मौजे पिंप्राळा येथील जमिनीवर 
आरक्षण क्रमांक ११६ 
“ बगीचा ” ( पूर्णत :) 

( ५ ) 

दुय्यम निबंधक , भुसावळ यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 
संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास 
अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस 
लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात . मुदतीनंतर 
प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही . 

अभिजीत राऊत , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव 

तथा समुचित प्रशासन , 

अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव . 

जळगाव , ८ जून २०२२ . 


जळगाव , ३ मे २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

१७ 

सहायक जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम ११ ची 
अधिसूचना . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

जिल्हा नंदुरबार 

परंतु , उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 

क्रमांक भूसंपादन / एसआर -२७१ / एसआर -१४ / २०१७ / २०२२ 
ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / 
२०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी 
हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अ 
नुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
२०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , नंदुरबार 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 

उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , 
नंदुरबार यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध 
आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , नंदुरबार यांना यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात 
आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक 
आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

अनुसूची- एक 
जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा नंदुरबार , तालुका नंदुरबार , मौजे ढेकवद 

गट क्रमांक 

१ 

आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण कमांक ३८ , दिनांक 
१३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 
असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाग निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता उरलेली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे . परंतु 
सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही . तसा तपशील यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


५५ पै . 


५६ पै . 


५७ पै . 
५८ पै . 

५ ९ / १ पै . 

५ ९ / २ पै . 


:::::: 


संपादित करावयाचे 

क्षेत्र 

२ 

हे . आर 

० 

००७ 

० ०४ 

० ११ 

० ०४ 

० ०४ 


१८ 


गट क्रमांक 

१ 


५ ९ / ३ पै . 

५ ९ / ४ पै . 

६५/१ पै . 

६५/२ पै . 

६६ / १ + 

६६ / २ + 

६६ / ३ + 


६६/४ 
६७ पै . 

८१ पै . 


८२ पै . 
८३ पै . 
८५ पै . 

८६ पै . 

८८/२ पै . 
१११ पै . 

११३/१ पै . 

११३ / २ + 

११३/३ पै . 
११४ पै . 

११५ पै . 


११ ९ पै . 

१२४ / १ + 

१२४ / २ - ब 

१२५ पै . 

१३० पै . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक 

- चालू 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

संपादित करावयाचे 

प्रकल्पाचे नाव : शिवण मध्यम प्रकल्प , मुख्य कालव्याची वितरिका 
क्रमांक १ वरील उपवितरिका क्रमांक १ साठी आवश्यक खाजगी 
जमीन , मौजे ढेकवद , तालुका - जिल्हा नंदुरबार . 

२ 
हे . आर 

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे ढेकवद , तालुका - जिल्हा नंदुरबार येथील 
जमिनींचे भूसंपादन करणे . 

० ०६ 

O ०४ 

समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध 
होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे 
अपेक्षित आहे . 

० ०६ 

० ०४ 

अनुसूची- तीन 

विस्थापन नाही . 

० ५२ 

अनुसूची- चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

१२ 
० ० ९ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च 
२०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट 
दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . 
त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

O 

अनुसूची - पाच 

O २१ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : लागू नाही . 

० २३ 

मीनल करनवाल , 

० २२ 

भा.प्र.से .. 

००२ 

सहायक जिल्हाधिकारी , 

नंदुरबार भाग , नंदुरबार तथा 

००८ 

भूसंपादन अधिकारी , नंदुरबार . 

० १० 

नंदुरबार , ८ जून २०२२ . 

० १३ 

O ०३ 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम ११ ची 
अधिसूचना . 

O १५ 

० ० ९ 

जिल्हा नंदुरबार 

O २३ 

O 

१५ 

क्रमांक भूसंपादन / कावि -२७५ / एसआर -६ / २०२१ / २०२२.- ज्याअर्थी , 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 

० १ ९ 

३११ 


जमिनींचे वर्णन 


एकूण 


- 


० 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 


⠀ ⠀ ⠀⠀ 


: 


१ ९ 

- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
२०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , नंदुरबार 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 

उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , 
नंदुरबार यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध 
आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , नंदुरबार यांना यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात 
आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक 
आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 

अनुसूची- एक 
जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर 

संपादित करावयाचे 

जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

क्षेत्र 

२ 
हे . 
आर 

मौजे पळसून 

आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण कमांक ३८ , दिनांक 
१३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 
असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाग निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता उरलेली नाही : 

० ३२ 

० ३२ 

मौजे खडकी 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे . परंतु 
सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही . तसा तपशील यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

१२ 

० १२ 

मौजे पळशी 

१०२ 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

१०२ 

मौजे खातगाव 

० १ ९ 

परंतु , उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 

O 

२१ 

येईल ; 

० १४ 

० ५४ 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अ 
नुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 


गट क्रमांक 

१ 


६५ पै . 


९ ३ पै . 

४८/१ 

२६ / २ - अ 
३१/२ 

३२ 


एकूण 


एकूण 


एकूण 


एकूण 


:: 


२० 


गट क्रमांक 

१ 


३६/१ 

३६/२ 

३६/३ 
६१ पै . 
६१ पै . 
६१ पै . 

४२ पै . 

५३ पै . 


५३ पै . 


४६/२ 

४३ पै . 

५३ पै . 
५४ पै . 


५४ पै . 


५ ९ / १ 

६० पै . 


६४ पै . 

३३ / २ - ब 

२२/३ 

२८ / १ - अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक – चालू 

अनुसूची - दोन 

जमिनींचे वर्णन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

संपादित करावयाचे 

२ 
हे . आर 

प्रकल्पाचे नाव : कोरडी मध्यम प्रकल्प , तालुका नवापूर योजनेचा 
उजवा कालवा , मुख्य डावा कालवा , डाव्या कालव्याची वितरिका 
क्रमांक १ वरील सबमायनर बुडीत क्षेत्राकरिता आवश्यक खाजगी 
जमीन मौजे पळसून , खडकी , पळशी , खातगाव , कडवान बु . , 
कडवान खु . , चोरविहीर व वडसत्रा , तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार . 

मौजे कडवान बु . 

० ०३ 

० ०३ 
० ०३ 

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे पळसून , खडकी , पळशी , खातगाव , 
कडवान बु , कडवान खु . , चोरविहीर व वडसत्रा , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे . 

O १० 

समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध 
होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे 
अपेक्षित आहे . 

० ०६ 

O ०७ 

O २४ 

अनुसूची- तीन 

० ०६ 

विस्थापन नाही . 

० ०५ 

अनुसूची- चार 

० 

१३ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

०८० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च 
२०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट 
दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . 
त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

० ३५ 
० ३० 

अनुसूची - पाच 

O १२ 

O २५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : लागू नाही . 

O ३६ 

मीनल करनवाल , 

भा.प्र.से. , 

०१८ 

सहायक जिल्हाधिकारी , 

O 

१ ९ 

नंदुरबार भाग , नंदुरबार तथा 

१७५ 

भूसंपादन अधिकारी , नंदुरबार , 

नंदुरबार , १५ मे २०२२ . 

O 

१ ९ 

०१८ 

१०० 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम ११ ची 
अधिसूचना . 

जिल्हा नंदुरबार 

O २० 

० २० 

क्रमांक भूसंपादन / एसआर -२७ ९ / एसआर -११ / २०२१ / २०२२. 
ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

५ ७५ 


एकूण 


मौजे कडवान खु . 


एकूण 


:::::::: 


एकूण 


.. 

मौजे चोरविहीर 

मौजे वडसत्रा 


एकूण 

एकूण एकंदर 


: : : : : : 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

२१ 

( २०१३ चा ३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण- ११ / 
२०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी 
हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल : 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अ 
नुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
२०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , नंदुरबार 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 

उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , 
नंदुरबार यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध 
आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , नंदुरबार यांना यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात 
आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक 
आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 

अनुसूची- एक 
जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा नंदुरबार , तालुका नंदुरबार , मौजे हाटमोहिदा 
गट क्रमांक 

संपादित करावयाचे 

१ 

च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

क्षेत्र 
२ 
हे . आर 

० १३ 

आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण कमांक ३८ , दिनांक 
१३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 
असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाग निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता उरलेली नाही : 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे . परंतु 
सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही . तसा तपशील यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 

येईल ; 


२५/८ 

२५/५ 

७२ 

६७ 

६५/१ 

६५/२ 

६४/१ 
६२ / १ - अ 

६२ / १- ब 
६२ / २ - अ 
६२ / २ - ब 

५ ९ / १ 
५ ९ / २ 

५ ९ / ३ 
५ ९ / ४ 

५८/२ - ब 

५८ / २ - अ 

५८ / १ - ब 


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ 


० ०५ 

१७ 

० ०४ 

O ०४ 

० ०४ 

० 

O 

० 

०४ 

० ०४ 

० ०४ 

० ०४ 

०४ 

० ०५ 

० 

०५ 

० ०५ 


gr 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक – चालू 

सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

जमिनींचे वर्णन 

संपादित करावयाचे 

शुद्धीपत्रक 

क्षेत्र 

जिल्हा धुळे 

२ 
हे . आर 

O ०४ 
० ०५ 
० ०५ 

क्रमांक भूसंपादन / सुजाकियो / कावि -६३ / २०२२ / दुरुस्ती . - सहायक 
जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांजकडील 
अधिसूचना क्रमांक भूसं / सुजाकियो / कावि -२० / २०२२ , दिनांक १० मार्च 
२०२२ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग - एक , नाशिक विभागीय 
पुरवणी , दिनांक २४ मार्च २०२२ रोजी पृष्ठ १ ते ५ प्रसिद्ध झालेली 
आहे . त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 

एकूण 

१०४ 

अनुसूची - दोन 

या ऐवजी 

असे वाचावे 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : प्रकाशा बुराई उपसा सिंचन योजना , तालुका 
जिल्हा नंदुरबार योजनेच्या रायझिंगमेन टप्पा क्रमांक १ साठी 
आवश्यक खाजगी जमीन संपादन करणे मौजे हाटमोहिदा , तालुका 
जिल्हा नंदुरबार , 

महसूल व वन विभाग , 
सन २०१८ चा महाराष्ट्र 
अध्यादेश क्रमांक १३ . 

सन २०१८ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ४ ९ 
महाराष्ट्र भूमिगत नळमार्ग व 
भूमिगत वाहिन्या ( जमिनीमधील 
वापर हक्काचे संपादन ) 
अधिनियम , २०१८ , 
दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ . 

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे हाटमोहिदा , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 
येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे . 

समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध 
होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे 
अपेक्षित आहे . 

पहिल्या पानावरील परिच्छेद क्रमांक १ मधील पाचवी ओळमधील 

खालीलप्रमाणे शब्द दुरुस्ती वाचावी . 

अनुसूची - तीन 

असे वाचावे 

विस्थापन नाही . 

या ऐवजी 
अध्यादेश 

सन २०१८ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ४ ९ 

अनुसूची- चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च 
२०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट 
दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . 
त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

महाराष्ट्र भूमिगत नळमार्ग व 
भूमिगत वाहिन्या ( जमिनीमधील 
वापर हक्काचे संपादन ) 
अधिनियम , २०१८ , 

दिनांक 

९ 

ऑगस्ट २०१८ . 

अनुसूची- पाच 

तृप्ती धोडमिसे , 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : लागू नाही . 

भा.प्र.से. , 

सहायक जिल्हाधिकारी 

तथा उपविभागीय अधिकारी , 

धुळे भाग , धुळे . 

नंदुरबार , १५ 

मे २०२२ . 


२२ 


गट क्रमांक 

१ 

५८ / १ - अ 

५७/१ 

५७ / १ - ब 


:: 


मीनल करनवाल , 

भा.प्र.से. , 

सहायक जिल्हाधिकारी , 
नंदुरबार भाग , नंदुरबार तथा 
भूसंपादन अधिकारी , नंदुरबार . 


धुळे , १८ मे २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

२३ 

- 

उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

जिल्हा धुळे 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल : 

क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर -१८ / २०२२ . - ज्याअर्थी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम 
३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / ( भाग -२ ) / अ -२ , दिनांक 
११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम " असा 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबत परिशिष्ट - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट - तीनमध्ये दिलेली आहेत : 

आणि त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( ए ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
शिरपूर भाग , शिरपूर यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
परिशिष्ट- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन . - 
सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , तालुका शिंदखेडा 
अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ ते पंपगृह २ च्या पोहोच 
रस्त्यासाठी भूसंपादन प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 


गट / सर्व्हे नंबर 

१ 

१६१ 

१६२ 


२४ 

टीप.- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी - जास्त बदल 
होऊ शकतो . 

परिशिष्ट - १ 

जमिनीचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा , मौजे गोराणे 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

लागवडी 

पोट 

एकूण 

लायक 

खराबा 

क्षेत्र 

क्षेत्र 

२ 

३ 

४ 

चौ . मी . 

चौ . मी . 

चौ . मी . 

O २० 

००० 

० २० 

O 

०५ 

०० 

० ०५ 

० २५ 

००० 

एकूण 

० २५ 

परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , 
तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 

प्रकल्पाचे प्रयोजन : सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन 
योजना , तालुका शिंदखेडा अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ ते 
पंपगृह क्रमांक २ च्या पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन . 

परिशिष्ट - ३ 

- 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत 
तपशील “ निरंक " आहे . 

परिशिष्ट - ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , 


२०१८ चे कलम १०- क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ 
यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह 
ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर प्रस्ताव कलम 
१० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा 
प्रकल्प ” या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम 
निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

परिशिष्ट - ५ 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 

प्रमोद भामरे , 

उपविभागीय अधिकारी तथा , 

भूसंपादन अधिकारी , शिरपूर भाग , 

शिरपूर . 

शिरपूर , २ जून २०२२ . 

अधिसूचना 

जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर -१७ / २०२२ . - ज्याअर्थी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम 
३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / ( भाग -२ ) / अ -२ , दिनांक 
११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ए मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

२५ 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट 
- एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबत परिशिष्ट - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( ए ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
शिरपूर भाग , शिरपूर यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट - तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन . - 
सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , तालुका शिंदखेडा 
अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ ते पंपगृह क्रमांक २ च्या पोहोच 
रस्त्यासाठी भूसंपादन प्रस्ताव . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
परिशिष्ट- चारमध्ये दिलेला आहे : 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

टीप - सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी - जास्त बदल 
होऊ शकतो . 

परिशिष्ट - १ 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

जमिनीचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा , मौजे गोराणे 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल : 

पोट 

खराबा 

क्षेत्र 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

३ 

चौ . मी . 

००० 

00 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 

० ०० 

O 00 


गट / सर्व्हे नंबर 


१ 


२३ 

२४/१ 

२४/२ 


एकूण 


लागवडी 

लायक 

क्षेत्र 

२ 

चौ . मी . 

O 

१५ 

O १० 

० १५ 

० ४० 


० 


एकूण 

क्षेत्र 

४ 

चौ . मी . 

० १५ 

० १० 

० १५ 

0 80 


२६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , 
तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 

प्रकल्पाचे प्रयोजन : सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन 
योजना , तालुका शिंदखेडा अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ ते 
पंपगृह क्रमांक २ च्या पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन . 

परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत 
तपशील “ निरंक " आहे . 

परिशिष्ट - ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१८ चे कलम १० क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ 
यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह 
ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर प्रस्ताव कलम 
१० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा 
प्रकल्प ” या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम 
निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

परिशिष्ट - ५ 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 

प्रमोद भामरे , 

उपविभागीय अधिकारी तथा , 

भूसंपादन अधिकारी , शिरपूर भाग , 
शिरपूर . 

शिरपूर , २ जून २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक आस्था / श्री स्वामी समर्थ सुशिक्षित बेरोजगार / अवसायन / 
अंतिम आदेश / ३८ / सन २०२१. - मी , नामदेव सुर्यवंशी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) आणि 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार श्री 
स्वामी समर्थ सुशिक्षित बेरोजगारांची स्वयंरोजगार सहकारी 
संस्था मर्यादित , पाचोरा , नोंदणी क्रमांक १४३१/२०१३ , दिनांक 
३० एप्रिल २०१३ या संस्थेचा कारभार गुंडाळणेसाठी या कार्यालयाने 
जारी केलेला आदेश क्रमांक आस्था / श्री स्वामी समर्थ सुशिक्षित 
बेरोजगार / अवसायन / मध्यंतरीय आदेश / सन २०२१ , दिनांक 
२२ नोव्हेंबर 
२०२१ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 

पाचोरा , २१ डिसेंबर २०२१ . 

अंतिम आदेश 

क्रमांक आस्था / पृथ्वी सुशिक्षित बेरोजगारांची / अवसायन / अंतिम आदेश / 
५ ९ / सन २०२१.- मी , नामदेव सुर्यवंशी , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) आणि कलम १०३ ( १ ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार पृथ्वी सुशिक्षित 
बेरोजगारांची स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , गाळण 
बु . , तालुका पाचोरा , नोंदणी क्रमांक १४१ ९ / २००४ , दिनांक २७ 
फेब्रुवारी २००४ या संस्थेचा कारभार गुंडाळणेसाठी या कार्यालयाने 
जारी केलेला आदेश क्रमांक आस्था / पृथ्वी सुशिक्षित बेरोजगारांची / 
अवसायन / मध्यंतरीय आदेश / सन २०२१ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ 
रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 

नामदेव सूर्यवंशी , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव . 

पाचोरा , २१ डिसेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

२७ 

उपसंचालक , भूमि अभिलेख यांजकडून 

वाचा .-- ( १ ) 

( २ ) 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना -१० ९ ३ / प्र.क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर 
४३१८ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक ३ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 
३ 

( ३ ) 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर 
४३१ ९ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( ४ ) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक नभू / ना.म.न.पा.वि.क्षे . / म्हसरूळ / परिरक्षण / २०२१ , दिनांक 
८ जुलै २०२१ . 

( ५ ) 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण / परिपत्रक / 
का.वि. ६०७ / प्र.क्र . १ / २०२२ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक गावठाण / परिरक्षण / अधिसूचना / म्हसरूळ / २०२२. - महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना / १० ९ ३ / 
प्र.क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे कार्यालयाकडील अधिसूचना एसव्हीसीआर -४३१८ / स -४ / ९ ४ , दिनांक 
३ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये प्रत्येक तालुक्यासाठी तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेख यांची आस्थापना दिनांक १ ऑक्टोबर १ ९९ ४ पासून निर्माण 
करणेत आलेली आहे . तसेच मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक 
एसव्हीसीआर -४३१ ९ / स -४ / ९ ४ , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये त्याचप्रमाणे उपरोक्त वाचामधील क्रमांक २ ते ४ रोजीचे अधिसूचनान्वये नाशिक 
विभागातील सजांची पुनर्रचना करून गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

२ 

J 

जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , नाशिक यांनी त्यांचेकडील संदर्भिय पत्र क्रमांक ४ रोजीच्या प्रस्तावामध्ये मौजे म्हसरूळ हे गाव नव्याने 
परिरक्षणासाठी उपलब्ध झालेने जनतेच्या सोयीच्या दृष्टीने सदरचे गाव उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , नाशिक यांचे आस्थापनेवरील अधिनस्त 
सजा परिरक्षण भूमापक आडगाव यांचेकडे देणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . त्याचप्रमाणे सारसंग्रहणीमध्ये नमूद परिरक्षण भूमापक आडगाव 
या सजेमध्ये सामील करणेबाबत विनंती केलेली आहे . 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना - १० ९ ३ / प्र.क्र . १ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ मधील 
परिच्छेद क्रमांक २ ( सात ) अन्वये मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांना प्रदान केलेले अधिकार 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांनी संदर्भिय क्रमांक ५ अन्वयेच्या परिपत्रकानुसार उपसंचालक , 
भूमि अभिलेख , नाशिक प्रदेश , नाशिक यांना प्रदान केलेले असल्याने सदर अधिकाराचा वापर करून सारसंग्रहणीमधील नमूद उपअधीक्षक , 
भूमि अभिलेख , नाशिक यांचे आस्थापनेवरील अधिनस्त परिरक्षण भूमापक , आडगाव यांचेकडे परिरक्षणास देणेत येत आहे . सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे म्हसरूळ हे गाव व त्यातील मिळकती जनतेच्या सोयीचे दृष्टीने प्रस्तावित सजामध्ये समाविष्ट करून कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ जून २०२२ पासून होणेची आहे . 

एम . बी . पाटील , 
उपसंचालक , भूमि अभिलेख , 
नाशिक प्रदेश , नाशिक , 

नाशिक , २५ मे २०२२ . 


अ . क्र . 

१ 

१ 


४ ४ २० 


सजा 

परिरक्षण भूमापक , 

आडगाव . 


५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

नाशिक , २५ मे २०२२ . 


परिशिष्ट 

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या गावांचा व मिळकतींचा तपशील 

जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक 

कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , नाशिक 

परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

घ्यावयाचे गाव 

सजा 

गावे 

८ 

परिरक्षण 

आडगाव 

भूमापक , 

म्हसरूळ 

आडगाव . 

लाखलगाव 

माडसांगवी 

मखमलाबाद 

मातोरी 

एकलहरे 

सामनगाव 

पिंप्री सय्यद 

गिरणारे 

देवरगाव 

गोवर्धन 

म्हसरूळ 

एकूण १३ गावे 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपूर्वी ) 

गावे ३ 

आडगाव 

म्हसरूळ 

लाखलगाव 

माडसांगवी 

मखमलाबाद 

मातोरी 

एकलहरे 

सामनगाव 

पिंप्री सय्यद 

गिरणारे 

देवरगाव 

गोवर्धन 

एकूण १२ गावे 


मिळकती ४ 

११०७ 

१०२० 

५२२ 

४ ९ ८ 

९ ३५ 

३ ९ १ 

२५२ 

२०१ 

९ ५६ 

७०० 

७०३ 

२५५ 

७५४० 


गावे ५ 

म्हसरूळ 


१ गाव 


मिळकती 

६ 

२६८४ 


२६८४ 


मिळकती 

९ 

११०७ 

१०२० 

५२२ 

४ ९ ८ 

९ ३५ 

३ ९ १ 

२५२ 

२०१ 

९ ५६ 

७०० 

७०३ 

२५५ 

२६८४ 

१०२२४ 


शेरा 

१० 


नव्याने समाविष्ट 

एम . बी . पाटील , 

उपसंचालक , भूमि अभिलेख , 
नाशिक प्रदेश , नाशिक . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

२ ९ 

उपसंचालक , भूमि अभिलेख यांजकडून 

वाचा .-- ( १ ) 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना -१० ९ ३ / प्र.क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 

( २ ) 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर 
४३१८ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक ३ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( ३ ) 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर 
४३१ ९ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( ४ ) जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक नभू / गावठाण भूमापन / निफाड / २०१७ , दिनांक १५ जून २०२१ . 
या कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक नभू -२ / आ.क्र . ३३५७ / का . वि .२२८ / २०२१ , दिनांक २८ जून २०२१ . 

( ५ ) 

( ६ ) 

मा . 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण / परिपत्रक / 
का.वि. ६०७ / प्र.क्र . १/२०२२ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 

अधिसूचना 

- 

क्रमांक गावठाण / परिरक्षण / अधिसूचना / निफाड / २०२२. - महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना / १० ९ ३ / 
प्र.क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे कार्यालयाकडील अधिसूचना एसव्हीसीआर -४३१८ / स -४ / ९ ४ , दिनांक 
३ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये प्रत्येक तालुक्यासाठी तालुका निरीक्षक , भूमि अभिलेख यांची आस्थापना दिनांक १ ऑक्टोबर १ ९९ ४ पासून निर्माण 
करणेत आलेली आहे . तसेच मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक 
एसव्हीसीआर -४३१ ९ / स -४ / ९ ४ , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये त्याचप्रमाणे उपरोक्त वाचामधील क्रमांक २ ते ३ रोजीचे अधिसूचनान्वये नाशिक 
विभागातील सजांची पुनर्रचना करून गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , नाशिक यांनी त्यांचेकडील संदर्भिय पत्र क्रमांक ४ रोजीच्या प्रस्तावामध्ये मौजे काथरगाव मौजे आहेरगाव , 
मौजे ओणे व मौजे नैताळे ही गावे नव्याने परिरक्षणासाठी उपलब्ध झालेने जनतेच्या सोयीच्या दृष्टीने सदरची गावे अनुक्रमे उपअधीक्षक , भूमि 
अभिलेख , निफाड यांचे आस्थापनेवरील अधिनस्त सजा परिरक्षण भूमापक निफाड , परिरक्षण भूमापक पिंपळगाव बसवंत , परिरक्षण भूमापक 
सायखेडा व परिरक्षण भूमापक विंचूर यांचेकडे देणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . त्याचप्रमाणे सारसंग्रहणीमध्ये नमूद परिरक्षण भूमापक निफाड , 
परिरक्षण भूमापक पिंपळगाव बसवंत , परिरक्षण भूमापक सायखेडा व परिरक्षण भूमापक विंचूर या सजेमध्ये सामील करणेबाबत विनंती केलेली 
आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडून मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे या कार्यालयास या 
कार्यालयाकडील दिनांक २८ जून २०२१ रोजीच्या पत्राने परिरक्षण प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला होता . 

६ 

तथापि , तद्नंतर महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना - १० ९ ३ / प्र.क्र . १ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट 
१ ९९ ४ मधील परिच्छेद क्रमांक २ ( सात ) अन्वये मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांना प्रदान 
केलेले अधिकार मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांनी संदर्भिय क्रमांक ६ अन्वयेच्या परिपत्रकानुसार 
उपसंचालक , भूमि अभिलेख , नाशिक प्रदेश , नाशिक यांना प्रदान केलेले असल्याने सदर अधिकाराचा वापर करून मौजे काथरगाव , मौजे 
आहेरगाव , मौजे ओणे व मौजे नैताळे ही गावे अनुक्रमे सारसंग्रहणीमधील नमूद उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , निफाड यांचे आस्थापनेवरील 
अधिनस्त परिरक्षण भूमापक , निफाड , परिरक्षण भूमापक पिंपळगाव बसवंत , परिरक्षण भूमापक सायखेडा व परिरक्षण भूमापक विंचूर यांचेकडे 
परिरक्षणास देणेत येत आहे . सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे काथरगाव , मौजे आहेरगाव , मौजे ओणे व मौजे नैताळे 
ही गावे व त्यातील मिळकती जनतेच्या सोयीचे दृष्टीने प्रस्तावित सजामध्ये समाविष्ट करून कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येत आहे . 

J 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १५ जून २०२२ पासून होणेची आहे . 

एम . बी . पाटील , 
उपसंचालक , भूमि अभिलेख , 
नाशिक प्रदेश , नाशिक . 

नाशिक , ३१ मे २०२२ . 


अ . क्र . 

१ 


सजा 

१ 

परिरक्षण 

२ भूमापक , 

निफाड . 


5 oc w 


३ 


४ 


५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

नाशिक , ३१ मे २०२२ . 


परिशिष्ट 

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या गावांचा व मिळकतींचा तपशील 

जिल्हा नाशिक , तालुका निफाड 

कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , निफाड 

परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

घ्यावयाचे गाव 

सजा 

गावे 

८ 

परिरक्षण 

निफाड 

भूमापक , 

कोठुरे 

निफाड . 

खडक माळेगाव 

नांदुडी 

वासगाव 

उगाव 

दावचवाडी 

शिवडी 

पिंप्री 

काथरगाव 

एकूण १० गावे 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपूर्वी ) गावे 

३ 

निफाड 

कोठुरे 

खडक माळेगाव 

नांदुर्डी 

वासगाव 

उगाव 

दावचवाडी 

शिवडी 

पिंप्री 

एकूण ९ गावे 


मिळकती ४ 

२१४२ 

८६३ 

५७१ 

४ ९ ८ 

४१२ 

४८३ 

३७७ 

३३२ 

३३८ 

६००६ 


गावे ५ 

काथरगाव 

१ गाव 


मिळकती 

६ 

३२५ 

३२५ 


मिळकती ९ 

२१४२ 

८६३ 

५७१ 

४ ९ ८ 

४१२ 

४८३ 

३७७ 

३३२ 

३३८ 

३२५ 

६३३१ 


शेरा 

१० 


नव्याने समाविष्ट 

एम . बी . पाटील , 

उपसंचालक , भूमि अभिलेख , 

नाशिक प्रदेश , नाशिक . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 


अ . क्र . 

१ 


१ 

२ 

३ 

४ 


५ 


सजा 

परिरक्षण 

भूमापक , 

पिंपळगाव 

बसवत . 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

नाशिक , ३१ मे २०२२ . 


परिशिष्ट 

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या गावांचा व मिळकतींचा तपशील 

जिल्हा नाशिक , तालुका निफाड 

कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , निफाड 

परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

घ्यावयाचे गाव 

सजा 

गावे 

८ 

परिरक्षण 

पिंपळगाव 

भूमापक , 

ओझर 

दिक्षी 

पिंपळगाव बसवंत . 

कोकणगाव 

पालखेड 

साकोरे 

शिरवाडेवणी 

पाचोरेवणी 

उंबरखेड 

आहेरगाव 

एकूण १० गावे 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपूर्वी ) गावे 

३ 

पिंपळगाव 

ओझर 

दिक्षी 

कोकणगाव 

पालखेड 

साकोरे 

शिरवाडेवणी 

पाचोरेवणी 

उंबरखेड 

एकूण ९ गावे 


मिळकती ४ 

१६७६ 

२७४८ 

३८२ 

४०३ 

६३५ 

३ ९ १ 

४१८ 

३८५ 

२ ९९ 

७३३७ 


गावे 

५ 

आहेरगाव 

१ गाव 


मिळकती 

६ 

३६८ 


३६८ 


मिळकती ९ 

१६७६ 

२७४८ 

३८२ 

४०३ 

६३५ 

३ ९ १ 

४१८ 

३८५ 

२ ९९ 

३६८ 

७७०५ 


शेरा 

१० 


नव्याने समाविष्ट 

एम . बी . पाटील , 

उपसंचालक , भूमि अभिलेख , 

नाशिक प्रदेश , नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

३१ 


अ . क्र . 

१ 


सजा 

१ 

परिरक्षण 

२ भूमापक , 

सायखेडा . 


5 oc w 


३ 


४ 


५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

नाशिक , ३१ मे २०२२ . 


परिशिष्ट 

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या गावांचा व मिळकतींचा तपशील 

जिल्हा नाशिक , तालुका निफाड 

कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , निफाड 

परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

घ्यावयाचे गाव 

सजा 

गावे 

८ 

परिरक्षण 

सायखेडा 

भूमापक , 

चांदोरी 

सायखेडा . 

कसबे 
सुकेणे 

मौजे 
सुकेणे 

पिंपळस 

चितेगाव 

चाटोरी 

करंजगाव 

शिंगवे 

ओणे 

एकूण १० गावे 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपूर्वी ) गावे 

३ 

सायखेडा 

चांदोरी 

कसबे 
सुकेणे 

मौजे 
सुकेणे 

पिंपळस 

चितेगाव 

चाटोरी 

करंजगाव 

शिंगवे 

एकूण ९ गावे 


मिळकती 

४ 

९ ० ९ 

१४४६ 

९ ४३ 

३५६ 

६ ९ १ 

३८१ 

५०७ 

७४३ 

७१४ 

६६ ९ ० 


गावे 

५ 

ओणे 


१ गाव 


मिळकती 

६ 

३०१ 


३०१ 


मिळकती 

९ 

९ ० ९ 

१४४६ 

९ ४३ 

३५६ 

६ ९ १ 

३८१ 

५०७ 

७४३ 

७१४ 

३०१ 

६ ९९ १ 


शेरा 

१० 


नव्याने समाविष्ट 

एम . बी . पाटील , 

उपसंचालक , भूमि अभिलेख , 

नाशिक प्रदेश , नाशिक . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 


अ . क्र . 

१ 


सजा 

१ 

परिरक्षण 

२ भूमापक , 

विंचूर 
. 


5 oc w 


३ 


४ 


५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

नाशिक , ३१ मे २०२२ . 


परिशिष्ट 

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या गावांचा व मिळकतींचा तपशील 

जिल्हा नाशिक , तालुका निफाड 

कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , निफाड 

परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

घ्यावयाचे गाव 

सजा 

गावे 

८ 

परिरक्षण 

विंचूर 

लासलगाव 

भूमापक , 
विंचूर 
. 

पिंपळगावनजीक 

देवगाव 

रुई 

नांदुरमध्यमेश्वर 

खेडलेझुंगे 

वाकद 

टाकळी विंचूर 

नैताळे 

एकूण १० गावे 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपूर्वी ) गावे 

३ 

विंचूर 

लासलगाव 

पिंपळगावनजीक 

देवगाव 

रुई 

नांदुरमध्यमेश्वर 

खेडलेझुंगे 

वाकद 

टाकळी 
विंचूर 

एकूण ९ गावे 


मिळकती ४ 

१६८७ 

१३३२ 

६० ९ 

७२७ 

५०५ 

५०४ 

३३३ 

२८५ 

४१७ 

६३ ९९ 


गावे 

५ 

नैताळे 


१ गाव 


मिळकती ६ 

४४४ 


४४४ 


मिळकती ९ 

१६८७ 

१३३२ 

६० ९ 

७२७ 

५०५ 

५०४ 

३३३ 

२८५ 

४१७ 

४४४ 

६८४३ 


शेरा 

१० 


नव्याने समाविष्ट 

एम . बी . पाटील , 

उपसंचालक , भूमि अभिलेख , 

नाशिक प्रदेश , नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

Order 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE 

Order 

No. EST / Leave / 778 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for nine ( 9 ) days with effect 
from 18th January 2022 to 26th January 2022 is 
hereby granted to Shri . R. G. Waghmare , District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Niphad . 

No. EST / Leave / 1194 / 2022.- Earned Leave for 
five ( 5 ) days with effect from 7th February 2022 
to 11th February 2022 prefixed Sunday falling on 
6th February 2022 suffixed 2nd Saturday and 
Sunday falling on 12th February 2022 and 13th 
February 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Shri . S. R. 
Nimse , 4th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Malegaon . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . P. D. Digraskar , Extra 
Joint District Judge and Additional Sessions 
Judge , Niphad with effect from 18th January 2022 
to 26th January 2022 . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . U. L. Pathak , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 5th 
February 2022 after office hours to 14th February 
2022 before office hours . 

Nashik , 17th February 2022 . 

Nashik , 3rd February 2022 . 

Order 

Order 

No. EST / Leave / 1137 / 2022.- Earned Leave for 
eighteen ( 18 ) days with effect from 16th February 
2022 to 5th March 2022 suffixed Sunday falling 
on 6th March 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Shri . P. D. 
Digraskar , Extra Joint District Judge and 
Additional Sessions Judge , Niphad . 

No. EST / Leave / 1195 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 14th February 
2022 to 16th February 2022 prefixed 2nd 
Saturday and Sunday falling on 12th February 
2022 and 13th February 2022 with permission to 
leave headquarter is hereby granted to Shri . A. 
A. Pandule , 5th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Malegaon . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . R. G. Waghmare , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Niphad with effect from 15th February 2022 after 
office hours to 7th March 2022 before office 
hours . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. M. Tamane , 6th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
11th February 2022 after office hours to 17th 
February 2022 before office hours . 

Nashik , 15th February 2022 . 

Nashik , 17th February 2022 . 


38 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

३५ 

Order 

No. EST / Leave / 1196 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for seven ( 7 ) days with effect 
from 24th January 2022 to 30th January 2022 
prefixed 4th Saturday and Sunday falling on 22nd 
January 2022 and 23rd January 2022 is hereby 
granted to Shri . Y. D. Boravke , Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Niphad . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . R. M. Shinde , District 
Judge - 11 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 9th February 2022 before office 
hours to 11th February 2022 after office hours 
with Shri . V. S. Hingne , District Judge - 9 and 
Additional Sessions Judge , Nashik with effect 
from 11th February 2022 after office hours to 
14th February 2022 before office horus . 

Nashik , 17th February 2022 . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Order 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. B. Kale , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 24th 
January 2022 to 30th January 2022 . 

No. EST / Leave / 1198 / 2022.- Earned Leave for 
two ( 2 ) days with effect from 14th February 
2022 to 15th February 2022 prefixed 2nd 
Saturday and Sunday falling on 12th February 
2022 and 13th February 2022 with permission to 
leave headquarter is hereby granted to Shri . R. 
S. Karankal , Civil Judge , Senior Division , Nashik . 
As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Nashik , 17th February 2022 . 

Order 

No. EST / Leave / 1197 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 9th February 
2022 to 11th February 2022 suffixed 2nd 
Saturday and Sunday falling on 12th February 
2022 and 13th February 2022 with permission to 
leave headquarter is hereby granted to Smt . S. 
N. Bhalerao , District Judge - 10 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. U. Deshmukh , Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 11th 
February 2022 after office hours to 16th February 
2022 before office horus . 

ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Nashik , 17th February 2022 . 


३६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

अंतिम आदेश 

मध्यंतरीय आदेश / सन २०२१ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचा 
मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 

पाचोरा , २१ डिसेंबर २०२१ . 

क्रमांक आस्था / जय जगदंबा उपसा जलसिंचन / अवसायन / अंतिम 
आदेश / ६० / सन २०२१. - मी , नामदेव सुर्यवंशी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) आणि 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार जय 
जगदंबा माता उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , दिघी , 
तालुका पाचोरा , नोंदणी क्रमांक १४१५/२००३ , दिनांक ३० डिसेंबर 
२००३ या संस्थेचा कारभार गुंडाळणेसाठी या कार्यालयाने जारी 
केलेला आदेश क्रमांक आस्था / जय जगदंबा माता उपसा जलसिंचन / 
अवसायन / मध्यंतरीय आदेश / सन २०२१ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ 
रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

अंतिम आदेश 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 

क्रमांक आस्था / श्री समर्थ सुशिक्षित बेरोजगार / अवसायन / अंतिम 
आदेश / ६३ / सन २०२१. - मी , नामदेव सुर्यवंशी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) आणि 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
श्री समर्थ सुशिक्षित बेरोजगारांची स्वयंरोजगार सहकारी संस्था 
मर्यादित , नाईकनगर , तालुका पाचोरा , नोंदणी क्रमांक १४३६ / 
२०१५ , दिनांक २४ जुलै २०१५ या संस्थेचा कारभार गुंडाळणेसाठी 
या कार्यालयाने जारी केलेला आदेश क्रमांक आस्था / श्री समर्थ सुशिक्षित 
बेरोजगार / अवसायन / मध्यंतरीय आदेश / सन २०२१ , दिनांक २२ नोव्हेंबर 
२०२१ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

पाचोरा , २१ डिसेंबर २०२१ . 

अंतिम आदेश 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 

क्रमांक आस्था / संकल्प सुशिक्षित बेरोजगार / अवसायन / अंतिम आदेश / 
६१ / सन २०२१.- मी , नामदेव सुर्यवंशी , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) आणि कलम १०३ ( १ ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संकल्प सुशिक्षित 
बेरोजगारांची स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , पाचोरा , 
तालुका पाचोरा , नोंदणी क्रमांक १४३७/२०१७ , दिनांक १५ एप्रिल 
२०१७ या संस्थेचा कारभार गुंडाळणेसाठी या कार्यालयाने जारी 
केलेला आदेश क्रमांक आस्था / संकल्प सुशिक्षित बेरोजगार / अवसायन / 

नामदेव सूर्यवंशी , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव . 

पाचोरा , २१ डिसेंबर २०२१ . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


